खेलो इंडिया युवा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, 
गुवाहाटी (आसाम)-२०२० 

स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण शिबीर व राष्ट्रीय स्पर्धा 
सहभागासाठी निधी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केआयपी-२०१९/प्र.क्र. २५५/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : २७ डिसेंबर, २०१९. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः केआयपी-२३१६/ प्र.क्र. प्र.क्र. ८७/ क्रीयुसे-१, 
दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१९. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अर्थस-२०१९/प्र.क्र. ९२/ अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, २०१९. 
३) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीयुसे/खेइंरायुक्रीस्प/शिबीर/१९-२०/ 
का-४, दिनांक २१/६/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


खेलो इंडिया - क्रीडा विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम” ही केंद्र पुरस्कृत योजना दिनांक १६/१०/२०१७ 
च्या परिपत्रकान्वये संपूर्ण देशात लागू केली. सदर योजनेनुसार, देशभरातील विविध खेळप्रकारामधील प्रतिभावंत 
खेळाडूंचा शोध घेण्यासाठी, केंद्रशासनाच्या क्रीडा व युवक कल्याण मंत्रालयाद्वारा सन २०१८- २०१७ पासुन खेलो 
इंडीया युवा क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येते. 

त्यानुसार, तिसऱ्या खेलो इंडीया युवा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा दि. ९ ते २२ जानेवारी २०२० या कालावधीत 
गुवाहाटी, आसाम येथे आयोजित करण्यात आले आहेत. या स्पर्धेमध्ये १७ ते २१ या वयोगटांचा समावेश करण्यात 
आलेला आहे. तिसऱ्या खेलो इंडीया युवा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्र राज्याला अधिकाधिक पदके मिळून 
पदकतालिकेमधील प्रथम स्थान अबाधित रहावे. याकरीता श्री.शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी पुणे येथे 
निवड चाचणी घेऊन, राज्य संघात निवड झालेल्या खेळाडूंचे १० दिवसीय प्रशिक्षण शिबीर आयोजित करण्यात 
येत आहे. त्यानुसार, राज्यसंघ निवडचाचणी व स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण शिबीर कालावधीतील खर्चास मंजूरी देण्याची 
विनंती केली आहे. 


तसेच, गुवाहाटी (आसाम) येथे आयोजित स्पर्धेकरीता सहभागी होणाऱया खेळाडू, मार्गदर्शक तसेच 
संघव्यवस्थापक यांना जाण्याचा १) पुणे ते गुवाहाटी (विमानप्रवास) व २) गुवाहाटी ते कलकत्ता (विमान प्रवास) व 
३) कलकत्ता ते पुणे (रेल्वे प्रवास) असा प्रवास करण्यास प्रतिव्यक्ती रु. ८०००/- या प्रमाणे निधी उपलब्ध करुन 
देण्याची विनंती केळी आहे. 

त्यानुसार, या खेलो इंडीया क्रीडा स्पर्धासाठी राज्य संघाची निवड चाचणी, राष्ट्रीय स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण 
शिबीर कार्यक्रम यावरील खर्चास व राष्ट्रीय स्पर्धेमधील खेळाडू, मार्गदर्शक/व्यवस्थापक यांचा सहभाग या 
बाबींकरीता आवश्‍यक असणाऱ्या खर्चाकरीता एकूण रु. ८३,५५,२००/- अर्थसहाय्य मंजूरी करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः केआयपी-२०१९/प्र.क्र. २५५/क्रीयुसे-१ 


शासन निर्णय :- 


खेलो इंडिया - क्रीडा विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम” या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत तिसऱया खेलो इंडीया 
युवा राष्ट्रीय स्पर्धा दि. ९ ते २२ जानेवारी २०२० या कालावधीत गुवाहाटी, आसाम येथे आयोजित करण्यात आले 
आहे. सदर स्पर्धेत सहभागी होण्याकरीता आयोजित राज्य संघांच्या निवड चाचणी, स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण शिबीर 
कालावधीतील खर्च तसेच स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडू, मार्गदर्शक तसेच संघव्यवस्थापक तांत्रिक/ 
प्रशासकीय क्रीडा अधिकारी यांना जाण्याचा १) पुणे ते गुवाहाटी (विमानप्रवास) व २) गुवाहाटी ते कलकत्ता (विमान 
प्रवास) व ३) कलकत्ता ते पुणे (रेल्वे प्रवास) असा प्रवास करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. तसेच, या खेलो इंडीया क्रीडा स्पर्धांसाठी राज्य संघांची निवड चाचणी तसेच राष्ट्रीय स्पर्धापूर्व ३ 
व्यवस्थापक यांचा /मार्गदर्शक, खेळाडू ६००, क्रीडा प्रकारामधील अंदाजे २० प्रशिक्षण शिबीर कार्यक्रम व 
स्पर्धेमधील सहभाग याकरीता, सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा कौशल्य व तंत्र संबंधात 
खास शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे (ऑलम्पिक अभियान) या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदी 
मधून खालील विवरणामध्ये दर्शविलेल्या बाबीसाठी रु. ८३,५५,२००/- (रुपये त्र्याऐशी लक्ष पंचावन्न हजार दोनशे 
फक्त) एवढी तरतूद वितरीत करण्यास व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास तसेच आंहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, पुणे यांना याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


खर्चाच्या बाबी 
अ.क्र खर्चाची बाब प्रस्तावित अंदाजित 
खर्च 
विंध्य राज्य संघ निवड चाचणी व स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण शिबीर काळावधीमधील खर्च. ३५,५५,२००/- 
२ । राष्ट्रीय स्पर्धा कालावधीमधील हवाई प्रवास खर्च. ४८,००,०००/- 
एकुण ८३,५५,२००/- 


३. सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा Greg व तंत्र संबंधात खास शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे 
(ऑलिम्पिक अभियान) याकरीता उपलब्ध झालेल्या रु.१०००.०० लक्ष एवढया तरतुदी मधून सदर निधी वितरीत 
करण्यात यावा. 

उपरोक्त निधी आवश्‍यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी प्रत्यक्ष खर्च 
करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी ठेऊ नये. 
राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेड/नियम/ शासन निर्णय वित्तीय 
नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्त 
तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र.ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (०९) 
खेळाडूंना शिष्यवृत्या व पुरस्कार, (०९)(०९) राष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा कौशल्य व तंत्र संबंधात खास शिक्षणाचा दर्जा 
वाढविणे (ऑलिंपिक अभियान) (कार्यक्रम) (२२०४ ५३६८), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या ळेखाशिर्षाखाली 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केआयपी-२०१९/प्र.क्र. २५५/क्रीयुसे-१ 


षु ग 


वित्त विभाग दिनांक ८/७/२०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनानुसार उपरोक्त तरतुद खर्च करण्याबाबतची 


कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी लेखाधिकारी, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आंहरण व 
संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


& सदरचा ares निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ८/७/२०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांना अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२२७१४४४३१५५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


APPASING 
RAMSING RAJPUT = 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 


. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
८. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
९. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 


Go 


ud जिल्हा कोषाधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचाळनाळयामार्फत) 

वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन क्रीयुसे-२, क्रीयुसे-३ 

निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


